विद्युत विषयक कामाच्या नुतनीकरणास प्रशासकीय 


मान्यता. 
लघुवाद न्यायालय, बांद्रा येथील भास्कर इमारतीतील 3 रा 
ते८वामजला 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक:- विद्युत- ०८१२/११४३/प्र.क्र.१९७/का-११ 
मादाम कामा मार्ग,हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक:- २७ फेब्रुवारी, २०१९. 


संदर्भ:- १) लघुवाद न्यायालय, मुंबई यांचे क्र.एससीसी/बीबी/डी-२/विद्युतसंच/५८१/२०१७, 
दि.२६ एप्रिल, २०१७. 
२) लघुवाद न्यायालय, मुंबई यांचे क्र.एससीसी/बीबी/डी-२/विद्युतसंच/२७२६/२०१७, 
दि.१९ ऑक्टोबर,२०१८. 


प्रस्तावना:- 

लघुवाद न्यायालय, बांद्रा येथील भास्कर इमारतीतील ३ रा ते ८ वा मजला येथील लाकडी 
पार्टिडानचे अँल्युमिनिअमच्या पार्टीशानमध्ये बदल करताना विद्युत व टेळीफोन वायरीना धक्का लागून 
त्या खराब झाल्या होत्या. त्यामुळे याप्रकरणी विद्युत विषयक कामांचे नुतनीकरण करण्यासाठी 
रु.४४,८९,९९०/- इतक्या रक्कमेच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता देण्याचा प्रस्ताव संदर्भिय 
अ.क्र. १ येथील पत्रान्वये शासनास सादर केला होता. त्यानुसार सदर प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता 
देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय:- 

लघुवाद न्यायालय, बांद्रा येथील भास्कर इमारतीतील 3 रा ते ८ वा मजला येथील लाकडी 
पार्टिडानचे अल्युमिनिअमच्या पार्टीशानमध्ये बदल करताना विद्युत व टेळीफोन वायरीना धक्का लागून 
त्या खराब झाल्या. त्यामुळे याप्रकरणी विद्युत विषयक कामांचे नुतनीकरण करण्यासाठी 
रु.४५,६८,०००/- (रु.पंचेचाळीस लाख अडूसष्ट हजार फक्त) इतक्या रक्कमेच्या अंदाजपत्रकास / 
खर्चास पुढीलप्रमाणे प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र. बाब प्रस्तावित केलेळी | सार्वजनिक बांधकाम 
अंदाजित रक्‍कम रुपये । विभागाने परिगणित 

केलेली रक्‍कम रुपये 

| लघुवाद न्यायालय, बांद्रा येथील भास्कर ४४,८९,९९०/- ४५,६८,०००/- 


इमारतीतील ३ रा ते ८ वा मजला येथील 
लाकडी पार्टिडानचे अँल्युमिनिअमच्या 
पार्टीडानमध्ये बदल करताना विद्युत व 
COMM वायरीना धक्का लागून त्या 
खराब झाल्याने विद्युत विषयक कामांचे 
नुतनीकरण करणे 


एकूण ४४,८९,९९०/- ४५,६८,०००/- 


शासन निर्णय क्रमांकः विद्युत- ०८१२/११४३/प्र.क्र.१९७/का-११ 


२. सरदर प्रकरणी तांत्रिक मान्यतेच्या अनुषंगाने तांत्रिक रक्कम वाजवी राहील याबाबतची दक्षता 
घेण्यात यावी. तसेच प्रचलित कार्यपध्दतीचा अवलंब करुन ई-निविदा प्रक्रिया सार्वजनिक बांधकाम 
विभागाकडून राबविण्यात यावी. प्रशासकीय / तांत्रिक मान्यतेच्या अनुषंगाने इतर विहित नियमानुसार 
अनुषांगिक सर्व कार्यवाही पूर्ण करावी. 

३. यावरील खर्च मागणी क्र.जे-१,२०१४ न्यायदान, १०६-लघुवाद न्यायालये,(००)(०१)इळलाखा शहर 
न्यायालये (अनिवार्य) (२०१४ ०२१६) या लेखाशिर्षाखाळील २७- लहान बांधकामे मधून भागविण्यात यावा. 
४. सदर प्रकरणी निविदा प्रक्रिया राबविण्यासाठीचा निधी सन २०१८-१९ या चाळू आर्थिक वर्षातील 
मंजूर तरतूदीतून भागविण्यात यावा. तसेच उर्वरित निधी पुढील आर्थिक वर्षाकरीता अर्थसंकल्पित करुन 
घेण्यात येऊन त्यातून तो भागविण्यात यावा. 

५. सदर शासन निर्णय सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अनौसं-५६९/१८/इमा-२, 
दि. १४.१२.२०१८ व वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.१०८/२०१९ /व्यय-५, दि.३१.०१.२०१९ 
अन्वये मिळालेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 

६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharastra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१९०२२८१२३४३१३११२ असा आहे. हा शासन निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Santosh Sampatti ८: 


'stalCode=400032, st=Maharashtra, 
5.4.20=214b4345a2842afe7 dd0cbda9e8d83579cbedaaaef30f2 1 5ceda096e4e40 
97, 


ire 
ou=Law And Judiciary Department, 
77 


7 serialNumber=0cb 1b0de02001 Scf6d 1f800579271f4816460b1802c2ae247ddédd 
a Va g | I e 6f47462cd3, cn=Santosh Sampatti Navagire 


Date: 2019.02.28 12:37:09 +05'30' 


(सं.सं.नवगिरे) 
कार्यासन अधिकारी 


प्रति, 


) मा.प्रबंधक (निरिक्षणे- २),उच्च न्यायालय, मुंबई. 

) मुख्य न्यायाधीशा,लघुवाद न्यायालय, मुंबई. 

) महालेखापाल (लेखापरिक्षा व लेखा अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र-१,मुंबई. 
) अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 

) निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई. 
) 

) 

) 


वित्त विभाग, कार्यासन-व्यय-५, मंत्रालय, मुंबई. 
विधि व न्याय विभाग, कार्या-२३ व २४ मंत्रालय, मुंबई. 
८) निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


